विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत मंजुर 
“Comprehensive Dental Treatment For 
Students Of Ashram Schools” ही योजना 
राबविण्याकरिता योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२४/प्र.क्र. ९१/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३०/ ७/२०२४ 
संदर्भ- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.99094/09(98)/2098- 
1$72,दि.२५.०२.२०२० 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.६३/का-१९ दि. 
०५.०८.२०१९ 
३. आयुक्‍त,आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-विकेस-२०१९/प्र.क्र. २३/का.०८ (4) 
६२३५/,दि.०७.०९.२०२३ 
४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आविवि-२०२४/प्र.क्र.११/का-१९, दि. 
२७.०६.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत मंजुर “Comprehensive Dental Treatment For 

Students Of Ashram Schools “ही योजना राबविण्याकरिता संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांतील परिशिष्ट - १ मधील मुद्दा क्र. ९ योजना राबविण्याची 
कार्यपध्दती यातील उप मुद्दा “इ”व त्यातील अनु क्र.१,२ व ३ या शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे वगळण्यात येत 
आहे 

२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३०१४३८१३८८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


(स.श्री.खांडेकर) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
सचिव,आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सर्व उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,पेण व शाहापूर 

निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


> St Oe टे वटे 


(३ 


